मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या 
आधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी 
जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक क्र.३, कळवा- 
ठाणे या विभागीय व उपविभागीय कार्यालयातील नियत व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०१८ 
ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१८/प्र.क्र.६/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १८.०४.२०१८. 


संदर्भः १) शासन ज्ञापन HATH AAAS २०१८/प्र.क्र.६/ज.वि.,दिनांक २०.०२.२०१८ 


२) मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ (वि)/ जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-५/८५७, दिनांक ०५.०४.२०१८ 


शासन निर्णय: 

मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे आधिपत्याखाळील अधीक्षक अभियंता, तापी 
गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता,घाटघर जलविद्युत विभागीय 
पथक क्र.३, कळवा-ठाणे या विभागीय व उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी ३३ पदांना व २० 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत किंवा त्या पदांवर 
कार्यरत असे पर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांका पर्यंत मुदतवाढ देण्यास येत आहे. (तपशील 
सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दिलेला आहे) 
२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


२.१) मागणी क्र. आय.५, ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च,००१- संचालन व प्रशासन, (०६) 
अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव (०६) (०३) काळ जलविद्युत 
प्रकल्प (४८०१ ३९११ 


२.२) मागणी क्र. आय-३ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ -वीज ०१ जलविद्युत निर्मिती ००१ संचालन व प्रशासन 
(१६) डोलवहाल जलविद्युत प्रकल्प (१६) (०१) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ, जळगाव (२८०१ २७८७) 

२.३) मागणी क्र. आय-३ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ -वीज ०१ जलविद्युत निर्मिती ००१ संचालन व प्रशासन 
(१५) करंजवण जलविद्युत प्रकल्प (१५) (०१) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ, जळगाव (२८०१ २७७८) 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.६/जवि 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 


उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८०४१९११३६३९६७२७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 
c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


a, 

11 7cf64b38033df6ee610869753 
1443607916435f8516, 
jer=85783227219c6e57a4d7 2f8a22ch41 
/6e7374da487ed5ee3e377def65, 


cn=Dnyandeo Ananda Bagade 
Date: 2018.04.19 11:37:49 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Dnyandeo 
सोबत:- विवरणपत्र. तत च 
Bagade 

प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 

१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 

३) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

४) अधीक्षक अभियंता,तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव. 

५) कार्यकारी अभियंता,घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक क्र.३, कळवा-ठाणे. (५ प्रती) 

६) ज.वि.संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.६/जवि 


विवरणपत्र १ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 
(दि.०१.०३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ पर्यंत) 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०१८/प्र.क्र.६/ज.वि, दि.१८.०४.२०१८ चे 


INumber=857832272f9c6e57a4d72f8a22cf 


अ.क्र पदनाम का.अ. घाटघर जलविद्युत 

विभागीय पथक क्र.३, कळवा- 
ठाणे 

1 ae २ 3 

Pa कार्यकारी अभियंता Po 

२ उप कार्यकारी अभियंता Po 

3 उप अभियंता २ 

8 कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ¢ 

दु सहाय्यक भांडारपाल शिका 

द विभागीय ळेखापाल a ae 

9 प्रथम लिपिक a ही | 

८ अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) ae 

९ वरिष्ठ लिपिक 8 

fg कनिष्ठलिपिक /लिपिक टंकलेखक 9 

Fad नाईक Po 

१२ शिपाई २ 

१३ चौकीदार 2 

१४ तारतंत्री Po 

एकूण २२ 

Dnyandeo stn eames 
Ananda ला व pe trata 
Bagade chon trends 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.६/जवि 
शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०१८/प्र.क्र.६/ज.वि,दि.१८/०४/२०१८ चे 


विवरणपत्र २ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे. 
(दि. ०१.०३.२०१८ ते ३०.०४.२०१८ पर्यंत) 


अ.क्र पदधारकाचे नांव पदनाम सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
शिका श्री. संतोष डोंगर भंगाळे कनिष्ठ यांत्रिकी ३०/०४/२०२१ 
२ श्री. सुदर्शन दादा बनसोडे सहाय्यक वीजतंत्री ३०/०६/२०२० 
३ श्री. संदेश सिताराम कोळवणकर मदतनीस ३०/०६/२०२४ 
४ श्री. प्रविण प्रभाकर किनरे मदतनीस ३१/०५/२०२२ 
५ श्री. धोडू भागोजी बावदाने मजूर ३१/१२/२०२४ 
६ श्री. अशोक काशिनाथ सुतार मजूर ३१/१२/२०२४ 
9 श्री. हरीभाऊ भागोजी ATS मजूर ३१/०५/२०२० 
८ श्री. प्रकाह महादेव आंबेतकर चौकीदार ३१/०५/२०१९ 
९ श्री. काशिराम महिपत पालकर चौकीदार ३१/०५/२०२३ 
१७ श्री. अमरसिंग कलिसिग क्षेत्री चौकीदार २८/०२/२०२३ 
Yaa | श्री. किसन धाया विघ्ने वाहनचालक ३१/०५/२०२४ 
१२ श्री. पांडू हरी सोनारे तांत्रिक मदतनीस ३१/०५/२०२३ 
१३ श्री.दत्तू किसन धनगर तांत्रिक मदतनीस ३१/०५/२०२० 


गंगाराम मनाजी सोनवणे तांत्रिक मदतनीस 3१/०५/२०१९ 


श्री. मधुकर नामदेव बांडे ३०/०४/२०२६ 


Dnyandeo 
Ananda Bagade 2 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


